सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . ४६ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० , २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे - १२, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


ते 


- 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व ९ २३ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ९ २६ 
असलेले नियम व आदेश . 

९ २७ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

९ ३४ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


१९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार नांदेड जिल्हा व सत्र 


कार्यासन अधिकरी यांजकडून 


न्यायालयाकरीता खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


विधी व न्याय विभाग , 


पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दि . ८/१०/२०१५ अन्वये २ वर्षे 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 


कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 


देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दि . ७/ १०/ २०१९ रोजी संपणार 


दिनांक - २० सप्टेंबर , २०१ ९ . 


आहे . 


अधिसूचना 


सदर नियुक्तीस दिनांक ८ /१० / २०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 


क्र . डीजीपी-२७१५/ प्र.क्र .२६४/ का -१४ - दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ 


अथवा पुढील आदेशापर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो 


च्या आर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 


दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या 


महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 


कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


औ. भाग १-४६ 


९ २३ 


९ २४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अंक्र . 


नांव 


पदनाम 


१ . 


२ . 


अॅड . संदिप भिमराव कोंडविलकर 
अॅड. निरज नंदकुमार कोळनूरकर 
अॅड . यादव प्रकाश तळेगांवकर 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


३ . 


अॅड. महेश भगवानराव कागणे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


५ . 


अॅड . मीनाकुमारी अप्पाराव बतुल्ला 
अॅड . संजय त्रिंबकराव लाठकर 
अॅड . रणजित नरसिंगराव देशमुख 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


६ . 


७ . 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
दिनांक २० सप्टेंबर , २०१ ९ . 

वैशाली पं.बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


२ 


कार्यासन अधिकरी यांजकडून 

विधी व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 
दिनांक - २० सप्टेंबर , २०१९ . 

अधिसूचना 


१९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार औरंगाबाद जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दि . ८/१०/२०१५ अन्वये २ वर्षे 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीस वेळोवेळी 
देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दि . ७/ १०/ २०१ ९ रोजी संपणार 


आहे . 


क्र . डीजीपी-१४१५/ प्र.क्र .२६७/ का -१४ .- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ 
च्या आर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 


सदर नियुक्तीस दिनांक ७/१०/ २०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


अंक्र 


नांव 


पदनाम 


१ . 


२ . 


अॅड . 


३ . 
४ . 


५ . 


अॅड . 


अॅड . सतिष वामनराव मुंडवाडकर 
अॅड . सुदेश त्रिंबकराव शिरसाठ 
मधुकर 

असराजी आहेर 
अॅड . ज्ञानेश्वरी कोमारय्या नागुला 
अरविंद 

परशुराम बागुल 
अॅड . अजित उत्तमराव अंकुश 
अॅड . शरद बन्सी बांगर 

अनिल भानुदासराव हिवराळे 
अॅड . बाळासाहेब मनसाराम महेर 
अॅड . बद्रीविशाल रामविलास लोया 


अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


६ . 


७ . 


८ . 


अॅड . 


९ . 


१० . 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
दिनांक २० सप्टेंबर , २०१ ९ . 

वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १९४१ , ९ २५ 

१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ 
३ 

औरंगाबाद करीता खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
कार्यासन अधिकरी यांजकडून 

पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दि . ०५/१०/२०१६ अन्वये २ वर्षे 
विधी व न्याय विभाग , 

कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीस वेळोवेळी 

देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दि . ४/१०/ २०१ ९ रोजी संपणार 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

आहे . 
मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 
दिनांक - २० सप्टेंबर , २०१ ९ . 

सदर नियुक्तीस दिनांक ५/ १०/ २०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 

अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , 
अधिसूचना 

यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
क्र . डीजीपी-१४१५/ प्र.क्र .४१ / का -१४ .- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 
च्या आर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ (१ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 


अंक्र . 


नांव 


पदनाम 


१ . 


अॅड . स्वप्निल बाळकृष्ण जोशी 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२ . 


अॅड . यतीश गिरीधरलाल गुजराथी 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


३ . 


अॅड . अमोल अनंतराव जगतकर 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


४ . 


अॅड . सुरज प्रकाश तिवारी 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


५ . 


अॅड . ज्ञानेश्वर रावसाहेब काळे . 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
दिनांक २० सप्टेंबर , २०१ ९ . 

वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


४ 


कार्यासन अधिकरी यांजकडून 


विधी व न्याय विभाग , 


नियम १ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालय , 
खंडपीठ औरंगाबाद करीता खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दि . ०७/१०/२०१५ 
अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर 
नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दि .७/ १०/ 
२०१ ९ रोजी संपणार आहे . 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 


दिनांक - २० सप्टेंबर , २०१ ९ . 


अधिसूचना 


सदर नियुक्तीस दिनांक ७/ १०/ २०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या 


क्र . डीजीपी-१४१५/ प्र.क्र .४१/ का -१४ . दिवाणी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ०८ च्या आर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ 


स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


( १) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) 


९ २६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अंक्र . 


नांव 


पदनाम 


१ . 


अॅड . संदीप यशवंत महाजन 


अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२ . 


अॅड . प्रविण शामराव पाटील 


अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


३ . 


अॅड . मंजूषा अजय देशपांडे 


अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


४ . 


अॅड . सिध्दार्थ भालचंद्र यावलकर 


अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


५ . 


अॅड . 


अतूल रामराव काळे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


६ . 


अॅड . सुनिल प्रभुदेव सोनपावले 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


७ . 


अॅड . श्रीरंग शशीशेखर दंडे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


८ . 


अॅड . 


भुषण 

विजय विर्धे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


९ . 


अॅड . संजय देविदासराव घायाल 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१० . 


अॅड. अभिजीत मोहन फुले 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


११ . 


अॅड . कार्तिक ज्ञानोबा मुंडे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१२ . 


अॅड . किशोर नामदेव लोखंडे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१३ . 


अॅड . संतोष नागनाथराव केंद्रे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१४ . 


अॅड . विशाल सोपानराव बदख 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१५. 


अॅड . नागोराव तुळशीराम भगत 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१६ . 


अॅड . शशीभुषण प्रभाकरराव देशमुख 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१७ . 


अॅड . 


राहूल भगवंतराव 

बागूल 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१८ . 


अॅड . संदीपान नामदेव मोरापल्ले 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१ ९ . 


अॅड. आनंद शिवाजीराव शिंदे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२० . 


अॅड . गोविंद ओमप्रकाश वट्टमवार 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
दिनांक २० सप्टेंबर , २०१ ९ . 

वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ , 


९ २७ 


संकीर्ण अधिसूचना , 


नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार, उक्त नोटीस 
बजाविल्याच्या दिनांकापासून , समुचित प्राधिकरणाने २ वर्षाच्या विहीत मुदतीत 
भुसंपदनाची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचे मालकांनी , उक्त अधिनियमातील कलम 
१२७ ( १ ) अंतर्गत नोटीस बजाविल्यानंतर उक्त जागेचा संपादनाचा प्रस्ताव 
सादर केला असला तरी कलम १२६ (४ ) अंतर्गतची अधिसुचना प्रसिध्द 
झालेली नसल्यामुळे, उक्त जागा मालकांचय क्षेत्रापुरते आरक्षण व्यपगत 
झालेले आहे; 


५ 
संचालक नगर रचना यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

आदेश 
क्र . सनंर/वियो किनवट ( सु .)/ आ.क्र .४२/ कलम १२७ ( २)/टिपीव्ही-५ / 
५२७०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७) चे कलम ३१ मधील 
तरतुदीनुसार , ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेली) किनवट 
नगरपरिषदेची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” 
म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दिनांक 
२७/०५/२००२ ची अधिसुचना क्र . टिपीएस -३२०० / ४५०० / प्र.क्र .२३८( अ)/ 
२००० /नवि -३० अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५/७/२००२ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ . किनवट येथील स.न. 
२४७ मधील जागेमध्ये, ( यापुढे “ उक्त जागा ” म्हणून संबोधिलेली) १.६८ 
हेक्टर क्षेत्रावर , आ . क्र . ४२ “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” ( यापुढे 
“ उक्त आरक्षण ” म्हणून संबोधिलेली ) हे आरक्षण प्रस्तावित असून त्या 
आरक्षणाचे समूचित प्राधिकरण किनवट नगरपरिषद आहे ( यापुढे “ उक्त 
समुचित प्राधिकरण ” म्हणून संबोधिलेली); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने, उक्त विकास योजना 
अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षणाखालील जागेचे संपादन केलेले नाही; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचे मालकांनी दि .२० / ०३ / २०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे 
कलम -१२७ ( १) अंतर्गत , उक्त समुचित प्राधिकरणावर नोटीस बजाविलेली 


. 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचे दि .०१/ १२/ २०१६ 
चे निर्णय क्र.टिपीएस -१८१३/ ३२११/ प्र.क्र .५०८ / नवि -१३ अन्वये, राज्यतील 
सर्व नगरपालीका/ नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण 
असलेल्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७( २ ) 
अंतर्गतचे आदेश निर्गमित करण्याचे अधिकार संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -१२७ ( २) अन्वये, संचालक , 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे , यांना प्रदान कलेल्या अधिकारांत , या 
आदेशाद्वारे, उक्त आरक्षणातील क्षेत्र खालील परिशिष्टामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 
उक्त केल्याप्रमाणे उक्त सुचनेमधील जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसुचित 
करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या 
अनुज्ञेय भुवापरप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरीता उपलब्ध होईल ; 


आहे ; 


परिशिष्ठ 


अ.क्र . 


मौजे तालुका व जिल्हा 


सर्व्हे नंबर 


विकास योजनेमधील 
आरक्षणाचा तपशील 


आरक्षणातून व्यापगत 

होणारे क्षेत्र 


१ 


२४७/४ 


२८१० चौ . मी . 


मौ . किनवट , ता . किनवट , 
जि . नांदेड 


आ . क्र .४२ “ प्राथमिक शाळा 
व खेळाचे मैदान ” 
( एकूण क्षेत्र -१.६८ हेक्टर ) 


२. उपरोक्त बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा, किनवट नगरपरिषदेच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , 
नागरिकांच्या अवलोनार्थ 

खुला 

ठेवण्यात यावा . 


३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा . 


पुणे, २४ / १०/ २०१९ 


नो.र.शेन्डे , 
संचालक , नगर रचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


९ २८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


By Director of Town Planning, Maharashtra 

State , Pune 


Maharashtra Regional & Town Planing Act, 

1966 


And whereas, pursuant to the provision of Section 
127 ( 1) of the said Act, the said Appropriate Authority 
ought to have initiated the acquisition of the said Land 
within a period of two year from the date of services of 
the said Notice ; 


ORDER 


DTP /DP Kinwat ( R )Res.No.42 /Section 172 /TPV 
5 /5270.- Whereas , the Revised Development Plan of 
KinwatMuncipal Council ( hereinafter referred to as " the 
said Development Plan " ) has been sanctioned by 
Urban Devolopment Department of Maharashtra State 
vide Notification No. TPS - 3200 /4500 /CR238 ( A )/ 2000 / 
UD - 30 dated 27.05.2002 to come into force from 
15.07.2002, Under Section 31 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter re 
ferred to as " the said Devolopment Act " ) ; 


And whereas , the said Appropriate Authority has 
initated a proposal to acquire the said land but a Notifi 
cation Under Section 126 ( 4 ) has not been published 
within the stipulated time, owing to which the under the 
said Reservation has lapsed , to the extent covered in the 
aforesaid Notice ; 


And whereas, in Survey No. 247/4 (hereinafter 
referred to as “ the said Land ” ) of the said Development 
Plan , Site No. 42 “ Primary School and Playground " 
( hereinafter referrd to as " the said Resarvation " ) has 
been proposed having an area of 1.68 Hectars with “ Kinwat 
Muncipal Council” being the Appropriate Authority 
(hereinafter referred to as “ the said Appropriate 
Authotity" ) for the said Resarvation ; 


And whereas the Urban Development Department 
of the Government, vide Resolution No.TPS - 1813/ 3211/ 
CR -508 /UD - 13 , dated 1.12.2016 has delegated the pow 
ers exercisable by it under Section 127 ( 2 ) of the said 
Act, to the Director of Town Planning Maharashtra State , 
Pune with respect to Devolopment Plans ofallMuncipal 
Councils / Nagar Panchayats and for the Devolpment 
Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
Authority ; 

Now therefore , in exercise of the powers delegated 
by the Government, the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune hereby notifies that part of the 
said Land , as mentioned in the Notice, stands lapsed 
from the said Reservation , Under Section 127 ( 2 ) of the 
said Act, to the extent mentioned in the Schedule 
hereunder and the said land shall be available to the owner 
for development as otherwise permissible in case of ad 
jacent land in the said Development Plan ; 


And whereas, the said Appropriate Authority has not 
taken any steps to intiate the acquisition of the said Land 
under the said Reservation for 10 years since coming 
into force of the said Devolopment Plan ; 


And whereas the landowner of the said Land had served 
a Notice dated 20.03.2015 on the said Appropriate 
Authority , under Section 127 (1 ) of the said Act; 


Schedule 


Sr. No. 


Mouja Taluka and District 


Resevation 


Survey No. 


Area of Land Lapsed 
From the Reservation 


247/4 


2810 sq.m. 


Mouj, Kinwat, Tq. Kinwat, 
Dist. Nanded 


Reservation No. 42. “ Primary 
and Playground " 
( Total area -1.68 Hectare .) 


2 . A copy of the Part Plan of said Development Plan showing the modification shall be made available for 
inspection in the office ofMunicipal Council , Kinwat during office hourse on all working days . 


3 . 


This Order shall also be displayed on the website of Diretorate,www.dtp.maharashtra.gov.in . 


N.R. Shende, 
Director of Town Planing 
Maharashtra State , Pune . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १९४१ , 


९ २ ९ 


६ 


८ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


पोलीस उप - आयुक्त यांजकडून 


अधिसुचना 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) 

अन्वये मनाई आदेश 


आदेश 


क्र . ३००३/जिदुविअ/ उस्मानाबाद/ सन-२०१९.- सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत 
की , सोनाई दुग्ध व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. गुगळगांव ता . उमरगा 
जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० 
( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी 
संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेचे नोंदणी क्र . एजीआर / 
युजीआर/ एजीआर / ओ /१५ ९ २/ सन-२०१९ दिनांक ३/ १०/ २०१९ असा आहे . 


उस्मानाबाद , दि . ०४/ १० / २०१ ९ 


गोपनिय क्र . विशा-५ / आदेश / औबाद / ४४७० / २०१ ९.- ज्या अर्थी, माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , गुप्तचर यंत्रणेद्वारे प्राप्त 
झालेल्या सुचनेनुसार दहशतवादी , राष्ट्र विघातक , समाजविघातक कृत्य 
करणाऱ्या घटकाकडून कार्यवाही करण्याकरीता पुनर्विक्री केलेली कार / 
दुचाकी इत्यादीचा वापर तसेच वास्तव्याकरीता काही अलीप्त रहिवासी 
भागात वास्तव्य करुन औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत पोलीस ठाणे 
हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करुन जनसामान्य लोकांच्या जिवीतास धोका 
होईल व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईल असे दहशतवादी/ समाज 
विघातक कृत्य करण्याची शक्यता आहे. तसेच पोलीस आयुक्तालय हद्दीत 
एखादी घटना घडल्यास त्या घटनेची शहानिशा न करता , सत्यता न 
पडताळता सदर घटना वेब पोर्टल व सोशल मिडीयाच्या माध्यामातून 
जनतेमध्ये प्रसारीत केल्या जातात . अशा चुकीच्या प्रसारणामुळे जनता , 
समाज , धर्म व पंथ या बाबत द्वेष भावना तयार होवून त्याचे रुपांतर 
समाजातील पंथ , धर्म यांच्यात जातीय तेढ निर्माण होते . तसेच त्यामुळे 
समाजाच्या धर्मिक भावना दुखावल्या जावून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होवून सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता निर्माण होते. 
त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 


बी.डी. दुधाटे , 


सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) उस्मानाबाद . 


७ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


अधिसुचना 


क्र . सनिव / प्र.१/ ओमसाई/ अगृनिसं/ नोंदणी/ २०१९.- सहाय्यक निबंधक 
ता . वसमत जि . हिंगोली याद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की , ओमसाई 
अपार्टमेन्ट को - ऑप हाऊसिंग सोसायटी लि . वसमत जि . हिंगोली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील सन १९ ६१ या 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


दिनांक २४ / १० /२०१९ रोजी सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूकीची मतमोजणी 
होणार आहे . दिनांक २७/ १०/ २०१ ९ रोजी नरक चतुर्दशी आहे. दिनांक 
२८/ १०/ २०१९ रोजी बलीप्रतिपदा दिपावली पाडवा आहे. दि . २९ / १०/ २०१९ 
रोजी भाऊबिज आहे . दिनांक १० / ११/ २०१९ रोजी ईद- ए-मिलाद आहे . 
दिनांक १२/ ११/ २०१९ गणेश गुरु नानक जयंती आहे . दिनांक १५/ ११/ 
२०१९ रोजी संकष्ट चतुर्थी आहे . दिनांक १७/११/२०१९ रोजी लाला 
लजपतराय पुण्यतिथी आहे . दिनांक २४ /११/ २०१९ रोजी गुरु तेगबहादूर 
शहीद दिन आहे . दिनांक २८/ ११/ २०१९ रोजी महात्मा ज्योतीबा फुले 
पुण्यतिथी आहे. दिनांक ६/ १२ / २०१९ रोजी भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
महापरिनिर्वाण दिन आहे. व दिनांक ६/ १२ / २०१९ रोजी मुस्लीम समाजातर्फे 
बाबरी मस्जिद पाडल्याच्या निषेधार्थ काळा दिवस पाळण्यात येतो व काही 
हिंदु संघटनांतर्फे शौर्य दिवस साजरा करण्यात येतो .दिनांक ११/ १२/ २०१९ 
रोजी श्रीदत्त जयंती आहे . सदर काळात घातपाताची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


जिचा नोंदणी क्रमांक एचएलआय/ बीएमटी / एचएसजी/(टीओ)/ १५७१ / 
२०१९ -२० / १९ , दिनांक १३ / ० ९ / २०१ ९ असा आहे . 


उपरीनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संसथाचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे आहे . 


दि .०४/ १० / २०१९ 


कि.बा.फिसके 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ता . वसमत.जि.हिंगोली 


ज्याअर्थी, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील 
जमीनीचेमालक , भाडेकरु अशा कोणत्याही घराचा / मालमत्तेचा वहिवाटदार , 
खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षक , मंदीर , गुरुद्वारा , चर्च, 
मस्जीद , धर्मशाळा , हॉटेल, लॉजेस इत्यादीचे विश्वस्त / संचालक मंडळ , 
चालक / मालक जमीनी/ घरे खरेदी/विक्री करणारे व्यावसायीक , चारचाकी / 
दुचाकी खरेदी विक्री करणारे व्यवसायीक , फेरीवाले , भंगारचे साहित्य 
खरेदी/विक्री करणारे व्यवसायीक , सिमकार्ड विक्री करणारे व्यवसायीक , 
सायबर ( इंटरनेट ) कॅफे चालविणारे , औद्योगिक वसाहतींना मनुष्यबळ 
पुरविणाऱ्या एजन्सी, सुरक्षारक्षक पुरविणारे एजन्सी, ज्वलनशिल /ज्वालाग्रही/ 


९ ३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


उच्चज्वालाग्रही पदार्थाचे साठेधारक , विस्फोटक पदार्थांचे साठेधारक / वापरकर्ते, 
शस्त्रे व दारुगोळा परवाना धारक , रासायनिक खताचे विक्रेते, कुरिअर 
सीस एजन्सी इत्यादी कार्यक्षेत्रात येणारे यांनी संबंधीत पोलीस ठाणे 
प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्ता बाबतची व्यवहार/ विवरणाची माहिती 
लेखी स्वरुपात देणे बंधनकारक राहील . तसेच जातीय / धार्मीक तेढ निर्माण 
करणारे व्हिडीओ सोशल मिडीयाद्वारे प्रसारीत करणारे नागरीक नियंत्रण 
ठेवणे आवश्यक आहे. 


संदर्भ :- पोलीस अधिक्षक , गामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिवीशा / 
औ/ का व सू-/ २०१९ -२२९ ७ दिनांक २१/०८ / २०१९ प्राप्त दि . २६/०८ /२०१९ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ ( १) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 


आदेश 


ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटीस देवून त्यांचे म्हणून ऐकूण घेणे 
सद्यस्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी मिना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) औरंगाबाद 
शहर गृह विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे कडील आदेश ( SPECIAL ) NO . 
SPL.2 / EXM0788/ 2783, दिनांक १३/ ० ९/ १ ९९ १ अन्वये तसेच फौजदारी 
दंडप्रक्रिया संहिता सन -१९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) व (३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करुन याद्वारे औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
हद्दीतील परिसरात कायदा व सुव्यस्था अबाधित राखणे करिता वर नमुद 
घटकांनी पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्ता बाबतची 
व्यवहार/विवरणाची माहिती लेखी स्वरुपात देणेबंधनकारक राहील. तसेच 
औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था 
आबाधित राखणे करिता पोलीस आयुक्तालय औरंगाबाद चे कार्यक्षेत्रातील 
जातीय / सामाजिक तेढ निर्माण करणारे व्हीडीओ प्रसारीत करणारे नागरीक 
यांना प्रसारण न करणे बाबत प्रतीबंध करण्याचे आदेश देत आहे . सदर 
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्या व्यक्ती विरुध्द भारतीय दंड विधान संहितेचे 
कलम १८८ अन्वये व प्रचलित कायद्यानुसार कायदेशीर करण्यात येईल . 


क्र .२०१९ / गृहशाखा/दंडवि / कावी-४५२:- ज्याव्दारे दिनांक ३०/ ०८ /२०१ ९ 
व दिनांक ३१/ ०८ / २०१ ९ रोजी हिंन्दु बांधवांचा पोळा व पाडवा सण साजरा 
होणार आहे. दिनांक ०१/ ०९/ २०१९ ते १०/ ०९/ २०१९ या कालावधीत मुस्लीम 
बांधवांचा मोहरम सण साजरा होत आहे . सदर सणानिमित्त सवाऱ्या ,पंजे. 
ताबुत इ . ची स्थापना करण्यात येते . सदर ठिकाणी भाविकांची गर्दी होते 
दिनांक ०२ /०९ /२०१९ पासून औरंगाबाद ग्रामिण हद्दीत गणोशोत्सव सुरू 
होत असुन गणेशोत्सव निमित्त वेगवेगळे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम 
होतात . विशेष म्हणजे मोहरम व गणोशोत्सव हे सण एकत्र येत असल्याने 
विशेष लक्ष ठेवणे जरुरीचे आहे . करीता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
ठेवण्याच्या अनुषंगाने औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी 
आदेश लागु 

असणे गरजेचे आहे . 
औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे. यासाठी पोलीस अधिक्षक , ग्रामीण यांनी 
पत्रान्वयेजिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) चे आदेश पुर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक 
२५/०८/ २०१९ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक ०८ /०९/ २०१९ रोजीचे २४.०० 
वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


सदरील आदेश दिनांक २२ / १० / २०१९ पासून दिनांक २० / १२ / २०१९ 
पावेतो अंमलात राहील . 


त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण ) भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी 
औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण भागात 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी 
अथवा त्यांचा जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


सर्व पो.स्टे . प्रभारी अधिकारी , सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त , सर्व 
पोलीस उप आयुक्त यांना सुचित करण्यात येते की , सदरचा प्रतिबंधक 
आदेश सर्व संबंधितांना वैयक्तीक रित्या बजावणे शक्य नसल्याने व त्यांना 
अवगत करणे आवश्यक असल्याने आपण सदर प्रतिबंधात्मक आदेशास 
प्रसिध्दी माध्यमे , सर्व पोलीस ठाणे , पोलीस अधिकारी कार्यालय , छावणी 
मंडळ, महानगर पालिका , मध्यवर्ती बसस्थानक , रेल्वेस्टेशन , मुख्य बाजारपेठा, 
सार्वजनिक वाचनालये इत्यादी महत्वाच्या ठिकाणच्या सुचना फलकावर 
चिटकावून प्रसिध्दी द्यावी . त्याचप्रमाणे पोलीस अधिकारी यांनी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे कार्यवाही करावी . 


. 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे, काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही. 


सदर आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २० / १० / २०१९ 
रोजी औरंगाबाद येथे जारी करण्यात आला आहे. 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


औरंगाबाद दिनांक २०/ १० / २०१९ . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


मिना मकवाना , 
पोलीस उप - आयुक्त , मुख्यालय , औरंगाबाद शहर . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर १४-२० २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ , 


९ ३१ 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही,गाणे किंवा त्यांचेध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका, रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


६. अशा प्राधिका-यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . 
त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने,धरणे ,मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत 
आहे . 

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक , मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो २५/ ०८ / २०१ ९ 
चे ००.०० वाजे पासून दि .०८ / ०९ / २०१९ रोजीचे २४.०० वाजपर्यंत अंमलात 
राहतील . 


४.कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


. 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही,गाणे किंवा त्यांचेध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


हा आदेश दिनांक २०/ ०८ / २०१९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे. 


६. अशा प्राधिका -यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये. 
त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने ,धरणे,मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत 
आहे . 


औरंगाबाद , २६ ऑगस्ट , २०१९ 


उदय चौधरी 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद 


१० 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 


आदेश 


जा.क्र .- २०१९ / गृहशाखा/ दंडविभाग / कावि-१८७०:- ज्याव्दारेदिनांक ०२ ऑक्टोंबर, 
२०१ ९ रोजी महात्मा गांधी जयंती हा राष्ट्रीय सण तसेच दि . २९ / ०९ / २०१ ९ 
ते ०७/ १० / २०१ ९ या कालावधीत नवरात्र व दि . ०८ / १०/ २०१ ९ रोजी दसरा 
हा सण आहे. 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो दिनांक २१/ ०९ / 
२०१९ ते दिनांक २७/ १० / २०१९ पर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश दिनांक 
२१ / ०९ / २०१९ रोजी माझी सही व शिक्यानिशी पारित करीत आहे. 


औरंगाबाद , २९ ऑगस्ट , २०१९ 


उदय चौधरी 


जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद 


त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांचा जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


९ ३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० २०१ ९ : कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


पोलीस उप आयुक्त मुख्यालय यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
आदेश 


म.न.पा. औरंगाबाद यांचेकडून औरंगाबाद शहरात लावण्यात आलेले 
अनाधिकृत होडींग ,बॅनर्स तसेच अवैध नळ जोडणी काढण्याची मोहीम सुरु 
करण्यात आलेली असून त्यास काही पक्ष, संघटना, नागरीकांकडून विरोध 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


आदेश 


सध्या मुप्टा शिक्षक संघटने तर्फे त्यांच्या मागण्यासंदर्भात औरंगाबाद 
शहरात विविध आंदोलने सुरू आहे , सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची 
शक्यता आहे. 


क्र . विशा-५ / आदेश / औ.बाद/ २०१ ९-३९ १७:- ज्या अर्थी माझे असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे 
त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषयासंदर्भात काही कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आलेले आहे . 


आगामी विधानसभा निवडणूक -२०१९ अनुषंगाने औरंगाबाद शहरात 
शासनाच्या विरोधात राजकीय , समाजिक पक्ष/ संघटना कडून 

विविध प्रकारची 
आंदोलने होण्याची शक्यता आहे . 


दि . १३/ ० ९/ २०१ ९ रोजी छावणी भागातील श्री . गणेश विसर्जण होणार आहे . 


दि .२० / ०९ / २०१९ रोजी श्रीज्ञानेश्वरी जयंती आहे . 


मराठा आरक्षण विधेयकाचे विरोधात काही व्यक्ती /संघटनांकडून 
न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे मराठा समाज व इतर समाजात 
तणाव निर्माण होऊन औरंगाबाद शहरात आंदोलने , मोर्चा व निदर्शने 
होण्याची शक्यता आहे. 


वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि सार्वजनिक 
शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व (३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी मिना मकवाना , पोलीस उप आयुक्त , 
(मुख्यालय ) औरंगाबाद शहर असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही 
व्यक्ती . 


महाराष्ट्र राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केला. त्याचेविरोधात 
शहरात आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे. 


शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी अनुषंगाने शेतकरी संघटना , राजकिय 
पक्ष यांचे वतीने रास्तारोको, निदर्शने , आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 


( अ ) शस्त्रे , सोटा, तलवार , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठया किंवा 
लाठया , किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने 
बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही . 


( ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणार नाही . 


औरंगाबाद शहरालगतची एकूण २८ गावांच्या विकासासाठी शासनाच्या 
वतीने सिडकोला झालर कृती आराखडा देण्यात आला असून त्यामधील 
आरक्षण व इतर मुद्यांबाबत आक्षेप असल्याने औरंगाबाद सिडको झालर 
कृती समितीच्या वतीने विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 

महानगरपालिका/जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादच्या वतीने शहरातील 
आगामी काळात धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे काढण्याकरिता तसेच कर 
वसुली मोहीम मोठया प्रमाणावर राबविण्यात येण्याची शक्यता असुन सदर 
बाबत स्थानिक नागरीकांकडून व लोकप्रतिनीधी कडून विरोध होवून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

म.रा.विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडून होत 
असलेली वीज चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असल्यामुळे 
तसेच शहरात सध्या चालू असलेल्या विद्युत खंडणामुळे नागारिकांमध्ये 
असंतोष आहे . 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करु , नये गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये . 


( फ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर निमिमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल . किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करु नये , सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेसे प्रसार करु नये . 


औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत . विविध कामगार 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद असून 
कामगाराचे उपोषण / द्वारसभा / धरणे/निदर्शने /मोर्चे सारख्या आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम घेण्यात येतात . 


ऑटोरिक्षा, हेल्मेटसक्ती बाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
वाहतुक शाखेची मोहीम चालू असून त्यांचेकडून दगडफेक, बंद , निदर्शने 
या सारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे. 


तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तीना सार्वजनिक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अत्यविधी, विवाह समारंभ 
आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी , कर्मचारीकिंवा शासकीय 
कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , आणि 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या 
कार्यक्रमांना हा आदेश 

लागू 

होणार नाही . 


मुस्लीम ,बंजारा , धनगर व इतर समाजातर्फे आरक्षणाच्या मागणीसाठी 
औरंगाबाद शहरात वेगवेगळया ठिकाणी आंदोलने व निदर्शने होण्याची 
शक्यता आहे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर १४-२० २०१ ९ : कार्तिक २३-२९ , शके १ ९ ४१ , 


९ ३३ 


सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक 
१३/ ०९/ २०१९ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि . २७/०९ / २०१९ चे २४.०० 
वाजेपावेतो 

लागू 

राहील . 


स्थळी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळ होण्याचा संभव असेल अशा सर्व 
प्रसंगी अडथळा न होऊ देणे यासाठी योग्य ते आदेश देणे. 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 


ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यामध्ये , घाट किंवा घाटावर सर्व धक्यांवर 
किंवा धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या , कपडे, धुण्याच्या व उतरणेच्या 
जागांच्या ठिकाणी व जागांमध्ये देवालये आणि इतर सर्व सार्वजनीक स्थळी 
सुव्यवस्था राखणेसाठी योग्य आदेश देणे . 


मी पुढे असेही नमुद करतो की , सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल . 


इ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ ढोल , ताशे व इतर वाद्ये 
वाजविण्याचे व गाणी गाण्याचे, शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते आदेश देणे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १२ / ० ९ / 
२०१ ९ रोजी काढण्यात आला आहे . 


औरंगाबाद , १२ सप्टेंबर , २०१९ . 


ई ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा कोणत्याही सार्वजनिक 
करमणूकीच्या ठिकाणी लोकांना उपद्रव होऊ नये म्हणून ध्वनिक्षेपकाचा 
उपयोग करणेचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते 
आदेश देणे . 


मिना मकवाना , 
पोलीस उप आयुक्त , (मुख्यालय ), 

औरंगाबाद शहर . 


फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या अधिनियमांची कलमे ३३,३५,३७ ते ४०,४३ व 
४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास पुष्टी 
देणारे योग्य आदेश देणे . 


१२ 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


आदेश 


विषय :- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये 

अंमलबजावणी अधिकार प्रदान केले बाबत . 


मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणत्याही इसमांनी सदरचा आदेश 
लागू 

असे पर्यंत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व 
पो.स्टे . प्रभारी अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून 
रहदारीचेनियमन व मार्गाबाबत सूचना कार्यक्रमाची तारीख/ वेळ / जाहिरसभा / 
मोर्चे/ मिरवणूक /निदर्शने/ पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस उप निरिक्षक 
किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडून तारीख व वेळ , सभेची जागा, मिरवणुकीचा, 
मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, पुर्व परवानगीशिवाय आयोजित 
करु नये . संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाचे पालन करावेत , सदर 
जाहिरसभा /मिरवणूका / पदयात्रेत समायोजित घोषणा सोडून किंवा ज्या 
घोषणांनी शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा होऊ शकते अशा घोषणा देऊ नये. 


क्र . जिविशा/ एचए/ नवरात्र उत्सव/ ७३१४ / २०१ ९.- उपरोक्त विषयान्वये 
नांदेड जिल्ह्यात दिनांक २९ / ० ९ / २०१९ ते दिनांक १० / १०/ २०१ ९ या 
कालावधीसाठी नवरात्र उत्सव हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा केला 
जाणार आहे. नवरात्र उत्सव अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणावर दुर्गादेवी / शारदादेविची 
स्थापना व विसर्जन करण्यात येते . त्याकरीता सदर कालावधीत शांतता व 
सुव्यवस्था राखणेकामी मी विजयकुमार मगर , पोलीस अधिक्षक , नांदेड 
मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी , सर्व पो . स्टे . प्रभारी 
अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांना दिनांक २९ / ० ९ / २०१९ 
रोजी ००.०० वा . पासून ते दिनांक १० / १० / २०१ ९ चे २४.०० वा पर्यंत वरील 
कलमान्वये खालील अधिकार प्रदान करीत आहे . 


सदरचा आदेश लग्नाच्या ठिकाणी, प्रेत यात्रेस लागू नाही. या आदेशाचे 
उल्लघंन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास 
पात्र ठरेल . 


सदरचा आदेश नांदेड जिल्ह्यात दिनांक २९/ ०९ / २०१९ चे 00.00 वाजेपासून 
ते दिनांक १०/ १०/ २०१९ चे २४.०० वाजे पर्यंत लागू 

राहील . 


हा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १४/ १० / २०१९ रोजी 
दिला आहे . 


अ ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कशा रितीने चालावेत्यांनी वर्तणूक कशी ठेवावी या विषयी निर्देश 
देणे . 


नांदेड , १४/ ० ९ / २०१ ९ 


ब ) अशा कोणत्याही मिरवणूका कोणत्या मार्गाने, कोणत्या वेळात काढाव्यात 
किंवा काढू 

नयेत असे मार्ग व अशा वेळा विहीत करणे , 


विजयकुमार मगर , 
पोलीस अधीक्षक नांदेड . 


क ) सर्व मिरवणूकींच्या व जमावाच्या प्रसंगी व उपासनेच्या वेळी व 
कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक जागी सार्वजनिक 


९ ३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १४-२० २०१९ : कार्तिक २३-२९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


दिनांक १८ / ०९ / २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . २१/ ०९/ २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री डी.एम.झाटे , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री डी.एम.झाटे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, औसा या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री डी.एम.झाटे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , १८ सप्टेंबर , २०१९ . 


१३ 
उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ) तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, यांजकडून 

जाहिर प्रगटन 
क्र .२०१९ / अतियात / कार्या-३ / कावि-.- शरणय्या धुळय्या स्वामी (जंगम ) 
हे मयत धुळय्या सुक्रय्या स्वामी यांचे वारस म्हणून तत्का . उपविभागीय 
अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे कार्यलयात ०२ / ०६/ २०० ९ रोजी विरासत 
मंजूरीबाबत अर्ज दाखल केले आहे. तथापी सदर प्रकरणात अर्जदार यांचा 
विलंब माफीचा अर्ज मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांनी दिनांक १३ / 
०२/ २०१ ९ रोजी मंजूर करुन प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी , उमरगा 
यांना नियमानुसार निर्णय पारीत करण्याचा आदेश दिला आहे . त्याप्रमाणे 
सदर प्रकरण चौकशीसाठी घेण्यात आले असून अर्जदारांनी मौ . सुपतगांव 
ता . उमरगा येथील जमीन स.नं. ९ ६ नविन गट न .४४५ क्षेत्र १२ हे . ३४ ह्या 
स.न./ गट नं . क्षेत्राच्या विरासत मंजूरीसाठी अर्ज दिला आहे . सदर 
जमीन ही श्री . मारुती देवस्थान या सेवेसाठी असल्याचे अर्जात 
आहे व विरासत मंजूरीसाठी विनंती केली आहे. तेव्हा वरील नमुद स.नं./ 
गट नं . व क्षेत्राप्रमाणे अर्जदार यांचे नावेविरासत मंजूर करणे बाबत जर 
कोणास काही अक्षेप असेल तर त्यांनी सदर जाहीर प्रगटन राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून सहा आठवड्याच्या आत लेखी अक्षेप या 
कोर्टात दाखल करावा. सदर जाहीर प्रगटन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या 
तारखेपासून सहा आठवड्याच्या आत लेखी अक्षेप दाखल न केल्यास 
प्रकरणात नियमानुसार विरासत मंजूरीबाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात 
येईल . 
उमरगा, ०८ / ०७/ २०१ ९ . 

विठ्ठल उदमले , 
उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ) तथा 
उप विभागीय दंडाधिकारी , उमरगा . जि . उस्मानाबाद. 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

लातूर . 


नमुद केले 


१५ 


१४ 


प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ७/ २०१९ . 

२) श्री डी.एम.झाटे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , औसा यांची 
दिनांक १९ / ०९ / २०१ ९ ते २० / ०९ / २०१९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/६०५१/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री डी.एम.झाटे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , औसा यांची दिनांक १९ / ० ९/ २०१ ९ व २० / ० ९ / २०१९ 
पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९, दिनांक १५/ ७/ २०१९ . 

२) श्री वाय . पी.मनाठकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , लातूर यांची 
दिनांक १८ /० ९/ २०१९ ते २१/ ० ९/ २०१ ९ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/६०४९/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री वाय . पी.मनाठकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १८ / ०९/ २०१९ ते २१ /०९ /२०१ ९ 
पर्यंतची (०४ ) दिवसाची अर्जित रजा,मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक 
१७/०९ / २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . २१ / ०९/ २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

श्री वाय . पी.मनाठकर , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री वाय . पी.मनाठकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री वाय . पी.मनाठकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर , १८ सप्टेंबर , २०१९ . 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


